Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक १७( २ )] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३८ , किंमत : रुपये ६२ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . १४९ . 

___ जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र.क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ व 
प्रपत्र-३ व दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ सुधारित तक्ता प्रपत्र -१ व २ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ पोट -कलम ( १) खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अधिसूचनेमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अमरावती जिल्हा परिषद जितक्या निवडणूक विभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निवडणूक विभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करणारा आणि ज्या निवडणूक विभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग , आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निवडणूक विभाग दर्शविणारा क्रमांक 
अका- जिपपसनि- डे- ८- कावि-३३२- २०१६, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१६ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा) च्या कलम १२ पोट- कलम ( १) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील 
रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ , पोट -कलम (१ ) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांचा आदेश क्रमांक रानिआ-जि . प. प. स.- २०१६-प्र . क्र -१६ 
का - ७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निमोक्त आदेश देत आहे. 

जिल्हा परिषद अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश 


क्रमांक अका-जिपपंसनि- कक्ष- ८ - कावि - ४१४ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ९ च्या उप कलम ( १ ) अन्वये 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र . क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ च्या 
आदेशान्वये त्यांनी अमरावती जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 
अ.- एक -अ-१ (१५०८ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ चा पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये आणि मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या प्रभाग रचना आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रमाचे पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६ 
प्र . क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ व प्रपत्र-३ व दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र १ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी अमरावती 
जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गच्या स्त्रियांसाठी धरुन राखून ठेवावयाच्या 
जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहे . 
( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

__ . . . . ५९ 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
(३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरुन राखून 

ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा. 
( ४) उपरोक्त क्रमांक (३ ) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब) व ( क) येथील जागांमध्ये संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 

. . . . . . ०६ 
( ब) अनुसूचित जमाती 

. . . . . . ०६ 
( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

. . . . . . १० 
२. त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , याच्या कडील अदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र . क्र . १६- का - ७, दिनांक 
१८ ऑगस्ट , २०१६ व अधिसूचना दिनांक २९ सप्टेंबर , २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम १२ चे पोट - कलम ( १ ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
याद्वारे उक्त जिल्हा परिषदेचे क्षेत्र जितक्या निवडणूक विभागात विभागण्यात येईल त्या निवडणूक विभागाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या निवडणूक विभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
निवडणूक निवडणूक 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
विभागाचे विभागाचा क्रमांक 

प्रदेशाची व्याप्ती 

जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
( तालुक्याचे नाव ) व नाव 

प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 
( १ ) ( २ ) ( 3 ) 

( ४ ) 
चिखलदरा १ . हतरु 

( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 
( १) एकताई , ( २) रुईपठार , ( ३) हतरु , (४ ) राहु , ( ५) बिबा , 
( ६ ) बारुगव्हाण , ( ७) मेहरिआम , ( ८ ) चुरणी, ( ९ ) दहेंद्री, 
( १०) कोरडा , ( ११ ) गांगरखेडा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 


२ . सलोना 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १ ) काटकुंभ, ( २) काजलडोह , (३ ) डोमा , ( ४ ) बामादेही , 
( ५ ) कोयलारी , (६ ) आवागड , ( ७) खडीमल , ( ८ ) माखला , 
( ९ ) भुलोरी , ( १० ) सलोना , ( ११ ) कोहना , ( १२ ) जामलीवन , 
( १३ ) आमझरी, ( १४ ) सेमाडोह , ( १५) रायपूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५, २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


( १) 


( ४ ) 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


सर्वसाधारण 


चांदुर बाजार 


अनसचित जमाती 


ना . मा . प्र . 


अनुसूची - चालू 
(२) 

( ३ ) 
३ . चिखली ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १ ) मोथा , ( २) शहापूर , ( ३) कुलंगणा खु., ( ४) चिखली , 
( ५) तारुबांदा , ( ६ ) अढाव , ( ७) गडगाभांडुम , ( ८ ) खटकाली , 
( ९ ) केलपाणी , ( १० ) सोमठाणा खु ., ( ११ ) अंबापाटी , 
( १२ ) जामलीआर , ( १३ ) चिचखेडा ,( १४ ) काकादरी, (१५) खिरपाणी . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
४ . टेंम्ब्रुसोंडा ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १ ) आडनदी , ( २ ) बागलिंगा, ( ३) बदनापूर , ( ४ ) वस्तापूर , 
( ५) गौरखेडा बाजार, (६ ) तेलखार , ( ७) सोमवारखेडा , ( ८) टेंम्ब्रुसोंडा , 
( ९) धरमडोह , ( १० ) बोराळा , ( ११ ) सोनापूर , ( १२) मोरगड . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
५. शिरजगाव कसबा ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) शिरजगाव कसबा ,( २) सर्फापूर , ( ३) देऊरवाडा, (४) काजळी , 
( ५) निंभोरा , (६) माधान, (७) जसापूर . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : ( १) शिरजगाव 

कसबा (वार्ड क्र . ५ सोमवारखेडा, चुनारपूरा , बौद्धपूरा ) . 
६ . घाटलाडकी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १ ) घाटलाडकी , ( २ ) विश्रोळी , ( ३ ) रेडवा , ( ४) बेलमंडळी , 
( ५ ) ब्राम्हणवाडा थडी, (६ ) वणी , ( ७) सुरळी . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 
७. शिरजगाव बंड ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) शिरजगाव बंड , ( २) आखतवाडा , (३ ) बेसखेडा , (४ ) नानोरी , 
( ५) ब्राम्हणवाडा पाठक , (६ ) बेलोरा, ( ७) राजुरा, (८ ) वाठोंडा , 
( ९ ) चिंचोली काळे, ( १० ) मिापूर , ( ११) जालनापूर , ( १२ ) सोनोरी , 
( १३) कुरणखेड , ( १४ ) निमखेड . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
८ . करजगाव ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) करजगाव ,( २) खरपी, (३) कारंजा ,( ४) बोदड , (५ ) गोविंदपूर , 
( ६ ) रतनपूर, ( ७) कल्होडी. 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : ( १) करजगाव 

( वार्ड क्र . १ इंदिरा नगर, मायदापूरा ). 
९ . कु - हा 

( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १ ) कु - हा , (२ ) तळेगाव मोहना , ( ३ ) बोरगाव मोहना, ( ४ ) कोंडवर्धा, 
( ५ ) बेलज , ( ६) तोंडगाव , ( ७) लाखणवाडी , ( ८ ) थुगाव पिंप्री , 
(९ ) हिरुळ पुर्णा, ( १०) पिंप्री थुगाव , (११) कुरळ, ( १२) मासोद , 
( १३ ) फुबगाव , (१४) सर्फाबाद , ( १५ ) तुळजापूर गढी,( १६ ) हैदतपूर . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
१० . आसेगाव ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) आसेगाव , ( २) टाकरखेडा, ( ३) विरुळपुर्णा, ( ४) तळणीपूर्णा, 
( ५) दहिगावपुर्णा, (६) कृष्णापूर , ( ७) रसुल्लापूर,( ८) धानोरा पूर्णा, 
( ९ ) राजणा, ( १० ) तळवेल, ( ११) वडुरा, ( १२) खरवाडी , 
( १३) जवळा, ( १४) खराळा, ( १५) बोराळा , ( १६ ) जैनपूर . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


अनुसूचित जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( १) 
मोर्शी 


(२) 
११ . हिवरखेड 


अनुसूचित जाती 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १ ) हिवरखेड , ( २) दापोरी , ( ३) भाईपूर , ( ४ ) मायवाडी , 
( ५ ) ऊमरखेड , (६ ) बेलोना , ( ७) खानापूर , ( ८ ) चिखल सावंगी , 
( ९ ) धानोरा , ( १०) मनिमपूर , ( ११ ) पाळा , ( १२ ) यावली . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : 
( १ ) रगडगाव ,( २) शेकापूर , (३ ) काशिमपूर, ( ४) ठाणी, (५ ) ठूणी, 
( ६ ) करजगाव , (७) सुरवाडी खु . 


१२ . राजुरवाडी 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) राजुरवाडी, (२) कवठाळ, ( ३) भांबोरा ,( ४ ) पिंपळखुटा मोठा , 
( ५) येवती, (६ ) सिरलस , ( ७) शिरुर, ( ८) शिंभोरा, (९) पार्डी, 
( १० ) येरला, ( ११ ) दुर्गवाडा, ( १२ ) निंभी , (१३) नया वाठोडा , 
( १४ ) आखतवाडा, ( १५) नशिरपूर , ( १६) खोपडा , (१७) तळणी, 
( १८ ) पिंपळखुटा लहान, (१९) लाडकी बु . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : ( १ ) मोर्शी 
रुलर , ( २ ) अहमदपूर . 


१३. नेरपिंगळाई 


अनुसूचित जाती 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) नेरपिंगळाई , ( २) शिरखेड , ( ३) काटपूर , ( ४) वाघोली , 
( ५) लेहेगाव, (६ ) लिहिदा , ( ७ ) सावरखेड , ( ८ ) गोराळा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 


१४. अंबाडा 


सर्वसाधारण 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १ ) अंबाडा , ( २) आष्टगाव , (३ ) व- हा , ( ४) चिंचोली गवळी , 
( ५) खेड , (६ ) तरोडा, ( ७) डोमक , (८ ) आष्टोली, (९ ) कोळविहिर , 
( १० ) ऊदखेड , ( ११ ) गणेशपूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 


१५. रिध्दपूर , 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) रिध्दपूर , ( २) ब-हाणपूर, (३ ) दाभेरी ,( ४) पोरगव्हान, (५ ) तळेगाव , 
( ६ ) ब्राम्हणवाडा , ( ७) विष्णोरा , ( ८ ) अडगाव , (९ ) काटसुर , 
( १०) शिरजगाव , ( ११ ) मंगरुळ , ( १२) भिलापूर, ( १३ ) घोडगव्हान, 
( १४ ) रोहनखेड , ( १५ ) धामणगाव , ( १६) पातूर , ( १७) विचोरी . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 


वरुड 


१६. पुसला 


अनुसूचित जाती 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) पुसला , ( २) लिंगा , ( ३) ऊराड , (४) सातनुर , ( ५) सावंगी , 
( ६ ) धनोडी, ( ७) मालखेड , ( ८ ) वाई ( खुर्द), ( ९ ) जामगाव ( म.), 
( १० ) गणेशपूर ( जा .). 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 


१७ . बेनोडा 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १ ) बेनोडा , ( २ ) जामगाव ( ख .), ( ३ ) बारगांव , (४ ) गोरगांव , 
( ५ ) खडका, (६ ) टेंभुरखेडा, ( ७) इसंबरी , (८ ) तिवसाघाट , 
( ९) पळसोना, ( १० ) झटामझिरी, ( ११) गव्हाणकुंड , (१२) बहादा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५, २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


( १) 


( ३) 


( ४ ) 
अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


ना . मा . प्र . 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


तिवसा 


ना . मा . प्र . 


अनुसूची - चालू 
(२) 
१८ . लोणी 

( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) लोणी, (२) सावंगा, (३) इत्तमगाव, (४) पळसवाडा, (५) झोलंबा, 
( ६) शिंगोरी , ( ७) मांगरुळी, ( ८ ) करजगाव , (९) पेठ मांगरुळी , 
( १०) आलोडा , ( ११ ) पिंपळखुटा ( बु.), ( १२) काचुर्णा, (१३) नांदगाव , 
( १४) बेलोरा, ( १५) हातुर्णा. 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 
१९ . जरुड ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १ ) जरुड , ( २ ) शहापूर , ( ३) राजुराबाजार , ( ४) डवरगाव , 
( ५) काटी, (६ ) गाडेगांव , ( ७) अमडापूर, (८ ) वाडेगांव ,( ९) वडाळा , 
( १०) वघाळ, (११) वंडली . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
२० . आमनेर ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १ ) आमनेर , (२ ) एकदरा , (३) घोराड , ( ४) बाभुळगाव , 
( ५) देऊतवाडा, (६) ढगा, (७) बेसखेडा ,(८ ) पोरगव्हाण, (९ ) पवनी , 
( १० ) ईसापूर , ( ११ ) वाठोडा, ( १२ ) सुरळी , ( १३) मोरचुंद , 
( १४) चांदस , ( १५) ऊदापूर , ( १६ ) रोषणखेडा, (१७ ) कुरळी, 
( १८ ) चिंचरगव्हाण . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
२१ . तळेगाव ठाकुर ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) तळेगाव ठाकुर , ( २) दापोरी खु ., ( ३) वरुडा, ( ४) सातरगाव , 
( ५) सार्सी, (६ ) शेंदुरजना बु.,( ७) वरखेड , (८ ) वणी, (९ ) करजगाव, 
( १० ) जावरा फत्तेपूर , ( ११ ) फत्तेपूर , ( १२ ) भारवाडी, ( १३ ) ठाणाठुणी, 
( १४ ) निंभोरा देलवाडी , ( १५ ) सुरवाडी खुर्द, ( १६ ) डेहणी, 
( १७) पालवाडी . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 
२२ . व- हा ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १ ) मोझरी, ( २ ) गुरुदेव नगर , ( ३ ) शेंदोळा खुर्द, ( ४ ) शिवणगाव, 
( ५ ) शेंदोळा बु., (६) व- हा , ( ७) शिरजगाव मो ., (८ ) सालोरा बु., 
( ९ ) धोत्रा, ( १० ) अनकवाडी , ( ११) माळेगाव , ( १२) मार्डी. 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 
२३ . कु- हा ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) कु- हा , ( २) भिवापूर, ( ३) दिवानखेड , (४ ) मार्डा, (५ ) दुर्गवाडा, 
( ६ ) बोर्डा, ( ७) चेनूष्टा , ( ८ ) कौडण्यपूर , ( ९ )मुर्तीजापूर , 
( १०) आखतवाडा, ( ११) ऊंबरखेड, (१२) धामंत्री, ( १३) कवाडगव्हाण , 
( १४ ) शेंदुरजना खुर्द, ( १५ ) घोटा , ( १६ ) वाठोडा खु . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : 

( १) वाढोणा, (२) मसदी . 
२४. शिराळा ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) शिराळा, (२) अंतोरा, (३ ) सावंगा, (४ ) ब्राम्हणवाडा भगत ,( ५) देवरा , 
( ६ ) देवरी , ( ७) यावली शहीद , (८ ) डवरगाव , (९ ) चिचखेड , 
( १०) करजगाव ,( ११) नांदुरा पिंगळाई ,( १२) ब्राम्हणवाडा गोविंदपूर , 
( १३) धानोरा कोकाटे . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


ना . मा . प्र. ( स्त्री ) 


अमरावती 


ना . मा . प्र. ( स्त्री ) 


अ .-एक - अ- २ ( १५०८ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


( ४ ) 
अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


ना . मा . प्र. 


अनुसूचित जमाती 


अनुसूचित जमाती 


अनुसूची - चालू 
__ ( २) 

( ३ ) 
२५. नांदगाव पेठ ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) माहुली जहांगीर , (२) सालोरा खुर्द,(३) वाघोली, (४) केकतपूर , 
( ५ ) कापुसतळणी , ( ६) डिगरगव्हाण , ( ७) पिंपळ विहीर , 
( ८ ) नांदगाव पेठ . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
२६ . पुसदा ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १ ) पुसदा , ( २ ) टेंभा , (३ ) नांदुरा बु., ( ४) रोहणखेडा , 
( ५) नांदुरा लष्करपूर , (६) नया अकोला, (७) कठोरा बु., (८ ) टाकळी 
जहांगीर , (९ ) कठोरा खु ., ( १० ) गोपाळपूर , ( ११ ) आमला , 
( १२) वडगाव मोहोरे , ( १३) बोरगाव धर्माळे . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 
२७ . वलगाव ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) वलगाव , (२) रेवसा , (३) कामुंजा , (४ ) कुंड सर्जापूर , 
( ५ ) सुकळी, ( ६ ) वनारशी , ( ७) लोनटेक , ( ८ ) पिंप्री , 
(९ ) काटआमला,( १० ) मलकापूर . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 
२८. अंजनगाव बारी ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) मासोद , (२ ) पिंपळखुटा , ( ३) बोडणा , ( ४) पोहरा , 
( ५ ) इंधला , ( ६ ) शेवती जहांगीर , ( ७) जळका , (८ ) सावर्डी, 
( ९ ) अंजनगाव बारी , (१० ) पार्डी, ( ११ ) वडगाव जिरे ,( १२) ऊदखेड , 
( १३ ) भानखेडा बु.,( १४ ) भानखेडा खु., (१५) कस्तुरा . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 
२९ . धामणगाव गढी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १ ) धामणगाव गढी ,( २) वइझर, ( ३) पिंपळखुटा ,( ४ ) देवगाव , 
( ५) हनवतखेडा , (६) एकलासपूर , ( ७) सावळी दातुरा, (८ ) गौरखेडा , 
(९) धोतरखेडा ,( १० ) मल्हारा , ( ११ ) निमकुंड, ( १२) बेलखेडा . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
३० . कांडली ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) कांडली, (२) पांढरी,(३ ) सालेपूर ,(४ ) कोठारा, (५) कविठा बु., 
( ६) घोडगाव , ( ७) अंबाडा कंडारी, (८ ) खेल देवमाळी , 
( ९ ) नारायणपूर , ( १० ) जवर्डी, ( ११ ) भुगाव , ( १२ ) बोरगाव पेठ , 
( १३ ) रामापुर बेलज . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 
३१ .पथ्रोट ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) पथ्रोट , ( २) जवळापूर , ( ३) परसापूर , ( ४ ) निमदरी , 
( ५) कासमपूर , (६) उपातखेडा, ( ७) दर्याबाद ,( ८) रामापुर बु ., 
(९ ) वाघडोह . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


अचलपूर 


अनुसूचित जाती 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५, २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


( १ ) 


(२) 
३२ . शिंदी बु. 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


३३. असदपूर 


सर्वसाधारण 


३४ . हरिसाल 


सर्वसाधारण 


धारणी 


३५. दिया 


अनुसूची - चालू 

( ३) 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) शिंदी बु., (२) काकडा, (३) कुष्ठा बु., (४ ) कुष्ठा खु., 
( ५ ) तुळजापूरजंहा, ( ६) टवलार, ( ७) वडगाव फ ., ( ८ ) खांजमानगर , 
( ९ ) हरम , ( १० ) भिलोना , ( ११) निजामपूर , ( १२ ) बोर्डी, 
( १३ ) बोपापूर, ( १४ ) चमक बु., (१५) चमक खु., (१६) नायगाव . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १ ) रासेगाव, ( २) कोल्हा , (३ ) येवता, ( ४ ) दोनोडा , (५ ) खैरी , 
( ६ ) इसापूर , ( ७) वडनेर भु ., ( ८ ) बळेगाव , ( ९ ) चौसाळा , 
( १० ) बोरगाव दोरी , ( ११) वासनी बु., ( १२ ) वासनी खु , 
( १३ ) असदपूर , ( १४ ) शहापूर , ( १५) निंभारी, ( १६ ) सावळापूर , 
( १७) येसुर्णा, ( १८ ) येलकी, ( १९ ) सावळी बु., ( २० ) हिवरापुर्णा. 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) कुटंगा, ( २) चटवाबोड , (३ ) बैरागड , ( ४ ) चौराकुंड, 
( ५) रंगुबेली, (६ ) भोडीलावा,( ७) काटकुंभ , (८ ) हरिसाल , (९ ) जांबु , 
( १०) राणामालुर, ( ११) नांदूरी , (१२) मांगीया . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) दुणी ,( २) कारादा, (३) काकरमल , ( ४) चाकर्दा,( ५) हरदोली, 
( ६ )दिया , ( ७ ) धारणमहु , ( ८ ) टिंग- या , ( ९ ) टेंभली, 
( १० ) राणीतंबोली , (११ ) मांडवा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) गोंडवाडी , (२ ) कमलखार , (३ ) खा -याटेंभरू , (४ ) चिचघाट , 
( ५ ) रत्नापूर , ( ६ ) धुळघाट रोड , ( ७) शिरपूर , ( ८ ) खापरखेडा, 
( ९ ) कुसूमकोट बु ., ( १० ) दाबीदा , ( ११ ) पानखाल्या , 
( १२) भोकरबर्डी, 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) टिटंबा, ( २) सालई , ( ३) बोबदो , ( ४) बिबामल , ( ५) झिल्पी, 
( ६) घुटी ,( ७) मोगर्दा,( ८) बेरदाबल्डा, (९) तातरा ,( १० ) झापल , 
( ११) बिजुधावडी . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) राणीगाव , (२) धुळघाट रेल्वे , ( ३) बिरोटी, (४) गोलाई , 
( ५ ) राणीपीसा, (६) हिराबंबई, ( ७) चेंडो, (८ ) दादरा ,(९ ) जामपाणी , 
( १०) रेहटया, ( ११ ) सावलीखेडा, ( १२) नागझिरा , ( १३ ) सुसर्दा, 
( १४) सादाबाडी ,( १५ ) डाबका, ( १६ ) राजपूर . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


३६ . गोंडवाडी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


३७. मोगर्दा 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


३८ . राणीगांव 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 

( ३) 


( १) 


(२) 


( ४ ) 


अंजनगाव सुर्जी 


३९ . कापुसतळणी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( १) कापुसतळणी,(२) खानमपूर पांढरी, (३) हुसेनपूर खोडगांव, 
( ४) बोराळा, ( ५) शेलगांव , ( ६) टाकरखेडा मोरे, ( ७) धनेगांव , 
( ८) पोही ,(९) चिंचोली शिंगणे, (१०) जवळा बु., ( ११) कसबेगव्हाण , 
( १२ ) साखरी . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


४० . भंडारज 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 


ना . मा . प्र . 


४१ . सातेगाव 


(१) भंडारज , (२) मलकापूर बु.,(३) अडगांव खाडे,(४) हसनापूर 
पार्डी, ( ५) गावंडगांव बु., (६ ) हिंगणी, ( ७) कारला, ( ८ ) जवर्डी, 
( ९) काळगव्हाण , (१०) निमखेड बाजार , (११) हिरापूर , ( १२) खिराळा, 
( १३ ) लखाड , ( १४ ) तुरखेड, ( १५ ) चौसाळा ,(१६) दहिगांव खुर्द. 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
(१) सातेगांव ,(२) हंतोडा,(३) विहीगांव बु.,(४) मुहा बु.,(५) वरूड खु., 
( ६) चिंचोली बु., (७) चिंचोली खुर्द,( ८) कोकर्डा,(९ ) सोनगांव , 
( १०) खिरगव्हाण, ( ११ ) पिंपळगव्हाण , (१२) एकलारा, ( १३) वनोजा , 
( १४ ) कुंभारगाव बु.,( १५ ) निंभारी,( १६) खासपूर , ( १७) कोतेगांव , 
( १८ ) हयापूर , ( १९ ) लाखनवाडी ,( २० ) घोडसगाव ,( २१ ) कमालपूर 


अनुसूचित जमाती 


तरोडा . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 


दर्यापूर 


४२ . येवदा 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


४३. खल्लार 


ना . मा . प्र. 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) येवदा, (२) पिंपळखुटा , (३) सासन बु., ( ४) सांगळुद , 
( ५) तेलखेडा, (६ ) वडनेर गंगाई , ( ७) वरूड बु., (८ ) एरंडगाव , 
( ९) घोडचंदी, ( १० ) ऊमरी ममदाबाद, ( ११ ) ऊमरी ईतबारपूर , 
( १२) वडाळगव्हाण . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) लेहगाव , (२) नाचोना , (३) ईटकी , (४ ) पेठईतबारपूर , 
( ५) माहुली धांडे, (६) कान्होली , (७) कोळंबी, ( ८) बेलोरा , 
( ९) नरदोडा , ( १०) खल्लार , ( ११) रामगाव, ( १२) नालवाडा , 
( १३ ) माटरगाव , (१४ ) आराळा , ( १५) बोराळा, (१६ ) म्हैसपूर 
मोचर्डा, (१७) चंद्रपूर , (१८ ) घडा, ( १९) बेंबळा बु., ( २०) सांगवा 
बु.,( २१) महीमापूर ,( २२ ) ऊपराई , ( २३ ) वडुरा . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५, २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


(२ ) 
४४ . गायवाडी 


( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 


सर्वसाधारण 


( १) शिंगणापूर , (२) दारापुर , (३) चंडीकापुर , (४) मार्कंडा, 
( ५ ) डोंगरगाव , (६ ) गौरखेडा, ( ७) नांदेड बु., (८ ) नरसिंगपुर , 
(९) नायगाव , (१०) जसापुर, ( ११) गायवाडी, (१२) शिंगणवाडी , 
( १३) थिलोरी, ( १४ ) कळमगव्हाण , ( १५) कळाशी, (१६) खैरी , 
( १७) शिरजदा, ( १८ ) आमला . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 


४५. पिंपळोद 


सर्वसाधारण 


भातकुली 


४६ . साऊर 


ना . मा . प्र . 


४७. खोलापूर 


अनुसूचित जमाती 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) पिंपळोद , ( २) जैनपूर,( ३) लोतवाडा , (४ ) सुकळी, (५ ) चांडोळा , 
( ६) भामोद,( ७) अडुळा बाजार ,(८) नांदरूण ,(९) सासन रामापुर , 
( १०) रामतीर्थ,( ११) रूस्तमपूर , ( १२ ) करतखेडा, ( १३) सामदा , 
( १४ ) लासुर , ( १५) टोंगलाबाद, ( १६ ) गोळेगाव, (१७) शिवर बु., 
( १८) धामोडी, ( १९ ) हिंगणी मिापूर , ( २० ) पनोरा , (२१) टाकळी . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) साऊर , (२) रामा, (३) टाकरखेडा संभु , (४) जळका , 
( ५) देवरी , (६) आष्टी,( ७) खारतळेगाव , (८ ) कामनापूर , (९ ) मार्की, 
( १०) हातखेडा , ( ११) विर्शी, (१२) वायगांव , (१३ ) बैलमारखेडा , 
( १४) धामोरी , (१५) अळणगांव . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) खोलापूर , (२) नावेड , (३) बोरखडी खुर्द, ( ४) म्हैसपूर , 
( ५) कुमागड , ( ६ ) वाठोडा शु., ( ७) सोनारखेडा, ( ८ ) निरूळ गंगामाई , 
( ९) वाकी रायपूर, ( १० ) अचलवाडी, ( ११) वातोंडा, ( १२ ) पोहरा , 
( १३ ) पुर्णानगर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) आसरा , ( २) सायत , (३ ) जसापूर, ( ४) खालकोनी,( ५ ) नांदेड ख.. 
( ६ ) हरताळा , ( ७) हरतोटी, ( ८ ) कानफोडी, (९) गणोजा देवी , 
( १० ) दाढी , ( ११ ) निंभा, ( १२) कुंड खुर्द , ( १३ ) हातुर्णा, 
( १४) गौरखेडा , (१५ ) कवठा बहाळे , (१६ ) परलाम , ( १७) गणोरी , 
( १८ ) बहादरपूर , ( १९ ) शिवणी बु., ( २० ) ऊत्तमसरा . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) आमला वि .,( २) जळका ज ., (३) सावंगी मग्रापूर , (४ ) पाथरगाव, 
( ५) कारला , ( ६) सातेफळ , ( ७) धनोडी , ( ८ ) टेंभुर्णी, 
( ९) कळमजापूर , ( १० ) चांदुरवाडी, ( ११) राजना, ( १२) बागापूर , 
( १३ ) सुपलवाडा, ( १४) शिरजगाव को .,(१५) मांडवा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 


४८ . आसरा 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


चांदुर रेल्वे 


४९ . आमला वि . 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


अ .-एक - अ- ३ ( १५०८ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( ४ ) 
अनुसूचित जाती 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


५० . पळसखेड ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) सोनगाव ,( २) धानोरा म्हाली , (३) पळसखेड, (४ ) भिलटेक , 
( ५) सोनोरा बु., (६ ) सावंगी संगम,( ७) दिघी कोल्हे, (८) कोहळा, 
(९ ) दहिगाव धावडे, ( १० ) मालखेड , ( ११) लालखेड , ( १२) सावंगा 
विठोबा , ( १३ ) चिरोडी, ( १४ ) मांजरखेड कसबा, ( १५ ) बासलापूर , 
( १६ ) कवठा कडु . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 
५१. घुईखेड ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) घुईखेड , ( २) जावरा , (३) मांजरखेड दा ., ( ४) टिटवा , 
( ५ ) सावंगा बु., (६ ) येरड , (७) निमगव्हाण, ( ८ ) धोत्रा,( ९) जवळा , 
( १० ) राजुरा , ( ११ ) धानोरा मोगल , ( १२ ) टोंगलाबाद , ( १३ ) वाई , 
( १४ ) बोरी , (१५ ) किरजवळा , ( १६ ) कळमगाव, ( १७ ) निभा, 
( १८ ) बग्गी . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
५२ . जुना धामणगाव ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) जुना धामणगाव , (२ ) गुंजी , (३ ) तरोडा, (४ ) विरुळ रोंघे, 
( ५ ) वडगाव राजदी , (६ ) जळगाव आर्वी , ( ७) अंजनसिंगी , 
( ८ ) अंजनवती , ( ९ ) गव्हाफरकाडे, ( १० ) अशोकनगर , 
( ११ ) ढाकुलगाव, ( १२) गव्हानिपाणी . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक . 
५३ . मंगरुळ दस्तगीर ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १ ) मंगरुळ दस्तगीर, ( २) पेठ रघुनाथपूर , ( ३) बोरगाव निस्ताने , 
( ४ ) झाडा, (५ ) आष्टा,(६ ) गोकुळसरा, ( ७) वरुड बगाजी,( ८) कावली, 
( ९ ) वसाड , ( १० ) दाभाडा , ( ११) वाठोडा बु ., ( १२) जळगाव , 
( १३) चिंचपूर , (१४ ) पिंपळखुटा, ( १५) शिदोडी, ( १६) नायगाव 
( १७ ) दिघी महल्ले . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
५४ . देवगाव ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) देवगाव, (२ ) ऊसळगव्हाण, (३ ) बोरवघळ, ( ४) निंभोरा बोडखा, 
( ५ ) रायपूर , (६ ) बोरगाव धांदे, (७ ) वकनाथ , ( ८ ) भातकुली , 
( ९ ) सोनेगाव, ( १० ) चिंचोली, ( ११) निंबोली , ( १२) तळणी , 
( १३ ) कासारखेड , ( १४ ) झाडगाव, ( १५ ) विटाळा , ( १६ )गिरोली, 
( १७ )हिंगणगाव , ( १८ ) वाघोली . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 
५५ . तळेगाव दशासर ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) तळेगाव दशासर ,( २) वाढोणा, (३ ) मलातपूर , ( ४) आसेगाव, 
( ५ ) शेंदुरजना खुर्द, (६ ) तिवरा , ( ७) काशिखेड , (८ ) कामनापूर , 
( ९ ) नारगावंडी, ( १० ) सावळा , (११ ) जळका पटाचे, ( १२) निंभोरा 
राज , ( १३) हिरपूर , ( १४ ) आजनगाव , (१५ ) कळाशी. 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


धामणगाव रेल्वे 


ना . मा . प्र . 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


११ 


( १ ) 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


अनुसूची - चालू 
(२) 

( ३ ) 
नांदगाव खंडेश्वर ५६. लोणी 

( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) लोणी,(२) फुलआमला,(३) दाभा, (४) दहिगाव,(५) टाकळी 
बु., (६) पाळा, (७) बेलोरा हिरापूर , (८) धानोरा फसी,(९ ) सार्सी, 
( १० ) वाटपूर , ( ११) वडुरा , ( १२ ) सिद्धनाथपूर , (१३) शेलुगूड , 
( १४ ) हिवरा बु., ( १५ ) ढवलसरी . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
५७. फुबगाव ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

(१) जनुना ,(२) जळु, (३) जामगाव,(४) जावरा , (५) खिरसाना , 
( ६) सावनेर , ( ७) कोठोडा , (८ ) भगुरा , (९) माहुली चोर, 
( १०) फुबगाव , ( ११) वाघोडा , ( १२) म्हसला , ( १३ ) सातरगाव , 
( १४ ) कंझरा, ( १५) येणस, (१६) येरंडगाव , ( १७ ) अडगाव बु. 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 
५८ . मंगरुळ चव्हाळा ( अ ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) धानोरा गुरव , ( २) शिरपूर , (३) मोखड , ( ४) नांदसावंगी , 
( ५) रोहणा, (६) पिंपळगाव बैनाई, (७) कोदोरी, (८) खंडाळा खुर्द, 
( ९) पहुर , ( १० ) कणी मिापूर ,( ११) एकलासपूर, ( १२) पळसमंडळ , 
( १३ ) मंगरुळ चव्हाळा , ( १४ ) चिखली वैद्य , ( १५) शिवणी, 
( १६) धानोरा शिक्रा , ( १७) येवती , ( १८ ) धामक , ( १९ ) बेलोरा , 
( २० ) शेलु नटवा,( २१ ) सुलतानपुर . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र निरंक . 
५९. वाढोणा रामनाथ ( अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) वाढोणा रामनाथ ,(२) पापळ, (३) कोहळा जटेश्वर, (४) लोहगाव , 
( ५) पिंपरी निपाणी , ( ६ ) साखरा , ( ७) काजना, ( ८ ) सालोड , 
(९ ) खानापूर, ( १० ) वेणी गणेशपूर, (११) शिवरा ,( १२) पिंपळगाव 
निपाणी, ( १३ ) खेडपिंप्री , ( १४ ) पिंपरी गावंडा, ( १५) पुसनेर , 
( १६ ) वडाळा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


अमरावती : 
दिनांक २५ नोव्हेंबर , २०१६ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा .), ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १५० . 

__ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६- प्र . क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ - ८ - २०१६ , प्रपत्र - ३ व 
दिनांक २६ -८ - २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र - १ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ च्या महा. ५ वा ) 
च्या कलम ५८ , पोट -कलम ( १), खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणेचिखलदरा पंचायत 
समिती जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि ज्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात यतील, ते निर्वाचक 
गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक अका-जिपपसंनि- कक्ष -८ - कावि - ३३३ - २०१६, दिनांक १० - १०- २०१६ 
अन्वये आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट कलम ( १) चा खंड 
( अ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
आलेल्या हरकतीचा सर्वकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोटकलम ( १ ) चा खंड ( अ ) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१६-प्र . क्र . १६- का - ७, दिनांक १८- ८ - २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

चिखलदरा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 

आदेश 


क्रमांक अका-जिपपंसनि- कक्ष-८ - कावि- ४१५ - २०१६. 


___- 


- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१६- प्र. क्र .१६- का - ७, दिनांक १८ -८ - २०१६ व २६- ८ - २०१६ च्या आदेशान्वये 
त्यांनी चिखलदरा पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा वपंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम ५८ , पोट - कलम ( २) चा 
खंड ( अ) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी त्यांचेपत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०१६-प्र.क्र . १६- का -७, दिनांक १८ -८- २०१६ 
प्रपत्र -३ व दिनांक २६- ८- २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र- १ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी चिखलदरा पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या 
आहेत . 

१ . निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
२. अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 
( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा . 
उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब), ( क ) 
येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील. 
( अ) अनुसूचित जाती 


- 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


१३ 


( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

निरंक 
५ . सर्वसाधारण महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या । 

निरंक 
२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१६- प्र .क्र .१६- का - ७, दिनांक १८ - ८ - २०१६ व 
अधिसूचना दिनांक २९ -९- २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ 
( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ पोट -कलम ( १ ) चा खंड ( अ ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत 
समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करीत असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 

३ . या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
तालुका - चिखलदरा 

प्रदेशाची व्याप्ती 


निर्वाचक गणाचा 
क्रमांक व नाव 


अनुसूचित जाती/ 
अनुसूचित जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


(१ ) 


( २ ) 


१ - हतरु 


अनुसूचित जमाती 


२- चुरणी 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


३ - काटकुंभ 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


४- सलोना 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) एकताई, (२) रुईपठार , (३) हतरु , (४) राहु , (५) बिबा 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) बारुगव्हाण , ( २) मेहरिआम , ( ३) चुरणी, ( ४) दहेंद्री , 
( ५ ) कोरडा , ( ६ ) गांगरखेडा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) काटकुंभ , ( २) काजलडोह, (३ ) डोमा, ( ४) बामादेही , 
( ५ ) कोयलारी , (६ ) आवागड , ( ७) खडीमल , ( ८ ) माखला . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) भुलोरी, ( २) सलोना , ( ३) कोहाना, ( ४) जामलीवन , 
( ५) आमझरी , (६) सेमाडोह, ( ७) रायपूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) मोथा , (२) शहापूर , (३) कुलंगणा खु.,( ४) चिखली, 
( ५ ) तारुबांदा ,( ६ ) अढाव, ( ७ ) गडगाभांडुम . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) खटकाली , ( २) केलपाणी ,( ३ ) सोमठाणा खु., (४ ) अंबापाटी 
( ५ ) जामलीआर, (६ ) चिचखेडा , ( ७) काकादरी , ( ८ ) खिरपाणी . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


५ -चिखली 


सर्वसाधारण 


६- खटकाली 


अनुसूचित जमाती 


अ - एक - अ - ४ ( १५०८ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४, शके १९३८ 


अनुसूची-चालू 


___ ( १) 


( ३ ) 


(२) 
७-तेलखार 


( ४ ) 
अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) आडनदी, (२) बागलिंगा,( ३) बदनापूर , (४) वस्तापूर , 
( ५) गौरखेडा बाजार , (६ ) तेलखार , ( ७) सोमवारखेडा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) टेंम्ब्रुसोंडा, ( २) धरमडोह , (३ ) बोराळा , (४ ) सोनापूर , 
( ५) मोरगड . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


८-टेंम्बुसोंडा 


अनुसूचित जमाती 


भाग १- अ ( असा.), ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १५१. 

___ मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र .क्र . १६- का - ७, दिनांक १८- ८ - २०१६, प्रपत्र- ३ व 
दिनांक २६- ८ - २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र - १ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ च्या महा. ५ वा ) 
च्या कलम ५८ , पोट- कलम ( १ ), खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे चांदुर बाजार पंचायत 
समिती च्या जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि ज्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात यतील, ते निर्वाचक 
गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक अका-जिपपंसनि -कक्ष- ८- कावि- ३३४ - २०१६, दिनांक १० -१०- २०१६ 
अन्वये आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट कलम (१ ) चा खंड 
( अ) मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोटकलम ( १ ) चा खंड ( अ) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१६- प्र .क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ - ८ - २०१६ अन्वये 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

चांदुरबाजार पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 

आदेश 


क्रमांक अका-जिपपंसनि- कक्ष- ८ - कावि -४१६- २०१६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१६-प्र .क्र . १६- का .- ७, दिनांक १८- ८ -२०१६ व २६-८ - २०१६ च्या आदेशान्वये 
त्यांनी चांदुर बाजार पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट -कलम ( २) चा 
खंड ( अ ) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६ -प्र . क्र . १६ - का - ७, दिनांक १८ 
८ - २०१६ प्रपत्र - ३ व दिनांक २६- ८ - २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र - १ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी चांदुरबाजार पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली 
दर्शविलेल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या 
आहेत . 

१ . निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 


( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४, शके १९३८ 


१५ 


ज 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
३ . स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी धरुन राखून ठेवावयाच्या 

जागा) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
४ . उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ), ( ब), ( क ) 

येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
५ . सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ -जिपपंस -२०१६ -प्र.क्र . १६- का .- ७, दिनांक १८ - ८ - २०१६ व 
अधिसूचना दिनांक २९ -९ - २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ 
( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ पोट- कलम ( १ ) चा खंड ( अ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत 
समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करून असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 

तालुका - चांदुरबाजार 
निर्वाचक गणाचा प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती / 
क्रमांक व नाव 

अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


जार 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


सर्वसाधारण 


९ . शिरजगाव 
कसबा 


१० - देऊरवाडा 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १ ) शिरजगाव कसबा ( वार्ड क्र . ५ सोमवारखेडा , चुनारपूरा , 
बौध्दपूरा वगळून), ( २) सर्फापूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १ ) देऊरवाडा , (२) काजळी, ( ३) निंभोरा, ( ४ ) माधान , 
( ५ ) जसापूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : १ . 
( १) शिरजगाव कसबा ( वार्ड क्र . ५ सोमवारखेडा, चुनारपूरा , 
बौद्धपुरा ) 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) घाटलाडकी, (२) विश्रोळी, (३) रेडवा , (४) बेलमंडळी . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


११- घाटलाडकी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


अनुसूचित जाती 


१२- ब्राम्हणवाडा 

थडी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) ब्राम्हणवाडा थडी,( २) वणी,( ३) सुरळी. 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


सर्वसाधारण 


१३-शिरजगाव बंड ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) शिरजगाव बंड ,(२) आखतवाडा, (३) बेसखेडा , 
( ४) नानोरी, (५) ब्राम्हणवाडा पाठक . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


१४ - बेलोरा 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) बेलोरा , ( २) राजुरा , ( ३) वाठोंडा, ( ४) चिंचोली काळे , 
( ५ ) मिापूर , ( ६) जालनापूर , ( ७) सोनोरी , ( ८ ) कुरणखेड , 
(९ ) निमखेड . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


१५ - करजगाव 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) करजगाव ( वार्ड क्र . १ इंदिरा नगर , मायदापूरा वगळून ) 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


१६- खरपी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) खरपी , ( २) कारंजा, ( ३ ) बोदड , ( ४) गोविंदपूर , 
( ५ ) रतनपूर , ( ६ ) कल्होडी . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : 
१. करजगाव (वार्ड क्र . १ इंदिरा नगर , मायदापुरा ) 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) कु -हा, (२) तळेगाव मोहना, (३) बोरगाव मोहना , 
( ४) कोंडवर्धा, ( ५) बेलज , ( ६) तोंडगाव , ( ७) लाखणवाडी. 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


१७- कु - हा 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


१८ - थुगाव पिंप्री 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १ ) थुगाव पिंप्री, ( २) हिरुळ पुर्णा, (३) पिंप्री थुगाव , 
( ४) कुरळ ,( ५) मासोद , (६) फुबगाव , (७) सर्फाबाद , 
( ८ ) तुळजापूर गढी , (९) हैदतपूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


१९ - आसेगाव 


ना . मा . प्र . 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १ ) आसेगाव ,( २) टाकरखेडा , (३) विरुळपुर्णा, ( ४) तळणीपूर्णा, 
( ५ ) दहिगावपुर्णा, ( ६ ) कृष्णापूर , ( ७ ) रसुल्लापुर 
( ८) धानोरा पूर्णा, (९ ) राजणा 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


२० -तळवेल 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) तळवेल , (२) वडुरा ,( ३) खरवाडी ,( ४) जवळा , 
( ५) खराळा, (६) बोराळा,( ७) जैनपूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र : निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


१७ 


भाग १ - अ ( असा .), ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५२ . 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील पत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०१६- प्र .क्र .१६- का - ७, दिनांक १८ - ८ - २०१६ , प्रपत्र - ३ व 
दिनांक २६- ८ - २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र - १ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ च्या महा. ५ वा ) 
च्या कलम ५८ , पोट-कलम ( १), खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मोर्शीपंचायत 
समितीच्या जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक 
गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक अका -जिपपंसनि -कक्ष-८ - कावि- ३३५- २०१६, दिनांक १० - १० - २०१६ 
अन्वये आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट कलम ( १ ) चा खंड 
( अ) मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून 
आलेल्या हरकतीचा सर्वकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोटकलम ( १ ) चा खंड ( अ ) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपसं- २०१६ -प्र . क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ - ८ - २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 

मोर्शी पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश 


क्रमांक अका-जिपपंसनि- कक्ष- ८ - कावि- ४१७ - २०१६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१६- प्र . क्र .१६- का - ७, दिनांक १८ - ८ - २०१६ व २६- ८ - २०१६ च्या आदेशान्वये 
यांनी मोर्शी पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा) च्या कलम ५८ , पोट-कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसुचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०१६- प्र.क्र . १६- का - ७, दिनांक १८- ८ -२०१६ 
प्रपत्र- ३ व दिनांक २६ - ८- २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र- १ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी मोर्शी पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखुन ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
१ . निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 
( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या 

जागा) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
४ . उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ), (ब), ( क ) 

येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


निरंक 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


अ - एक - अ - ५ -( १५०८ ) . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४, शके १९३८ 
- 

५ . सर्वसाधारण महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१६-प्र .क्र .१६- का .- ७, दिनांक १८- ८- २०१६ व 
अधिसूचना दिनांक २९ -९ -२०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ 
( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट-कलम ( १ ) चा खंड ( अ ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत 
समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करीत असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 

३. या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


निर्वाचक गणाचा 
क्रमांक व नाव 


( १) 
२१ . हिवरखेड 


२२ . खानापूर 


तालुका -मोर्शी 
प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता राखीव 

जागा 
( २ ) 

( ३ ) 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 
(१) हिवरखेड , (२) दापोरी , (३ ) भाईपूर , (४ ) मायवाडी , 
( ५ ) उमरखेड, (६ ) बेलोना 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) रगडगाव ,(२) शेकापूर , (३) काशिमपूर , (४) ठाणी, (५) ठूणी , 
( ६) करजगाव , (७) सुरवाडी ( खु.) 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १ ) खानापूर , ( २) चिखल सावंगी ( ३) धानोरा , ( ४) मनिमपूर 
( ५ ) पाळा , (६ ) यावली 
( ब ) खालील गावाच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - अनुसूचित जाती 
( १) राजुरवाडी, (२) कवठाळ, (३) भांबोरा,( ४) पिंपळखुटा मोठा , 
(५) येवती, (६) सिरलस ,( ७) शिरुर, (८) शिंभोरा, (९) पार्डी , 
( ब ) खालील गावाच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - अनुसूचित जमाती 
( १) येरला , ( २) दुर्गवाडा, (३ ) निंभी, ( ४) नया वाठोडा, 
(५ ) आखतवाडा , (६) नशिरपूर , (७) खोपडा , (८ ) तळणी , 
(९ ) पिंपळखुटा लहान , ( १० ) लाडकी बु . 
( ब ) खालील गावाच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १ ) मोर्शी रुलर ( २) अहमदपूर 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- ना मा प्र ( स्त्री ) 
( १) नेरपिंगळाई 
( ब ) खालील गावाच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


२३. राजुरवाडी 


२४ . येरला 


२५ . नेरपिंगळाई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


( १ ) 


२६ . शिरखेड 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 

( ३) 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - ना . मा . प्र. ( स्त्री ) 
(१) शिरखेड ,(२) काटपूर, (३) वाघोली, (४) लेहेगाव ,(५) लिहिदा , 
( ६ ) सावरखेड , ( ७) गोराळा 
( ब) खालील गावाच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - सर्वसाधारण 
( १) अंबाडा, ( २) आष्टगाव , ( ३) व- हा , ( ४) चिंचोली गवळी, 
( ब ) खालील गावाच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


२७ . अंबाडा 


२८ . खेड 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - सर्वसाधारण 
( १ ) खेड , ( २) तरोडा , (३ ) डोमक , (४ ) आष्टोली, ( ५) कोळविहिर 
( ६ ) ऊदखेड , ( ७ ) गणेशपूर 
( ब ) खालील गावाच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
( १) रिध्दपूर , (२ ) ब-हाणपूर , (३) दाभेरी , ( ४) पोरगव्हाण , 
( ५ ) तळेगाव , ( ६) ब्राम्हणवाडा, ( ७) विष्णोरा 
( ब ) खालील गावाच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


२९. रिध्दपूर 


३० . अडगाव 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
( १) अडगाव , ( २) काटसूर , ( ३) शिरजगाव , ( ४) मंगरुळ , 
( ५ ) भिलापूर , ( ६) घोडगव्हान , ( ७) रोहनखेड , ( ८ ) धामणगाव 
(९ ) पातूर, ( १०) विचोरी 
( ब ) खालील गावाच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . १५३ . 


__ मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१६-प्र .क्र .१६- का - ७, दिनांक १८ -८ - २०१६, प्रपत्र- ३ व 
दिनांक २६- ८ - २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र - १ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ च्या महा. ५ वा ) 
च्या कलम ५८ , पोट -कलम ( १), खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वरुड पंचायत 
समितीच्या जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि ज्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक 
गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक अका -जिपपंसनि- कक्ष-८ - कावि - ३३६- २०१६ , दिनांक १०- १० - २०१६ 
अन्वये आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट कलम ( १ ) चा खंड 
( अ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोटकलम ( १ ) चा खंड ( अ ) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१६-प्र .क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ -८ - २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 

वरुड पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश 


क्रमांक- अका-जिपपंसनि- कक्ष- ८ - कावि- ४१८ - २०१६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१६- प्र . क्र . १६- का - ७ , दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ व २६- ०८- २०१६ च्या 
आदेशान्वये यांनी वरुड पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविलेप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्र . रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र. क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ , 
प्रपत्र -३ व दिनांक २६-०८ - २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र-१ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी वरुड पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) राखुन ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१० 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. - ०७ 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून 


०५ 


राखुन ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 


( ४ ) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ),( ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ - जिपपंस- २०१६-प्र.क्र .१६- का .- ७, दिनांक १८ -८- २०१६ व 
अधिसूचना दिनांक २९ -९ -२०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ 
( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( अ ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत 
समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करीत असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 

तालुका - वरुड 
निर्वाचक गणाचा प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
क्रमांक व नाव 

जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता राखीव 

जागा 
( १) 

( ३ ) 


३१. पुसला 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १ ) पूसला, ( २ ) लिंगा, ( ३ ) ऊराड । 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


२१ 


( १ ) 


३२ . सातनूर 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


अनुसूची - चालू 

(२ ) 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) सातनूर ,(२) सावंगी, (३) धनोडी,(४) मालखेड ,(५) वाई ( खुर्द ), 
( ६) जामगाव ( म.), ( ७) गणेशपूर ( जा .) 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 
( १) बेनोडा, ( २) जामगाव ( ख .), (३ ) बारगांव , (४ ) गोरगांव , 
( ५ ) खडका 


३३ . बेनोडा 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


३४. टेंभुरखेडा 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 
( १) टेंभुरखेडा, (२) इसंबरी, (३) तिवसाघाट ,( ४) पळसोना , 
(५ ) झटामझिरी, (६ ) गव्हाणकुंड, ( ७) बहादा 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - अनुसूचित जाती 
( १) लोणी, (२) सावंगा,(३ ) इत्तमगाव ,( ४) पळसवाडा,( ५) झोलंबा , 
( ६ ) शिंगोरी 


३५ . लोणी 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 


३६ . मांगरुळी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - सर्वसाधारण 

( १) मांगरुळी, ( २) करजगाव, ( ३) पेठ- मांगरुळी, ( ४) आलोडा , 
( ५) पिंपळखुटा (बु.), ( ६) काचुर्णा , ( ७) नांदगाव , ( ८ ) बेलोरा , 
( ९ ) हातुर्णा 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
३७ . जरुड ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - ना. मा . प्र. ( स्त्री ) 

( १) जरुड, ( २) शहापूर 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
३८ . राजुरा बाजार ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र – अनुसूचित जमाती 

( १) राजुरा बाजार , (२) डवरगाव , (३) काटी , (४) गाडेगाव , 
( ५) अमडापूर,( ६) वाडेगाव ,( ७) वडाळा, ( ८) वघाळ, (९) वंडली 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
३९ . आमनेर 

( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र — ना . मा . प्र . 
( १) आमनेर, ( २) एकदरा, ( ३) घोराड, ( ४) बाभुळगाव , (५ ) देऊतवाडा , 
( ६) ढगा,( ७) बेसखेडा , (८) पोरगव्हान ,(९) पवनी, ( १० ) ईसापूर 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
४० . वाठोडा ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 

( १) वाठोडा , ( २ ) सुरळी, ( ३) मोरचुंद , (४ ) चांदस , (५ ) ऊदापूर , 
( ६) रोहणखेडा, (७) कुरळी, (८) चिंचरगव्हाण 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 


अ - एक - अ - ६ -(१५०८ ) 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु), म . शा . रा., अ. क्र . १५४ . 

मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१६-प्र .क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ -८ - २०१६, प्रपत्र -३ व 
दिनांक २६- ८- २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र - १ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ च्या महा. ५ वा ) 
च्या कलम ५८ , पोट -कलम ( १), खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अमरावती पंचायत 
समितीच्या जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि ज्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक 
गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक अका-जिपपंसनि- कक्ष -८ - कावि - ३३७- २०१६, दिनांक १० - १०- २०१६ 
अन्वये आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम ५८ , पोट कलम (१) चा खंड 
( अ) मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
आलेल्या हरकतीचा सर्वकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोटकलम ( १ ) चा खंड ( अ ) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०१६ -प्र . क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ -८ - २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


अमरावती पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश 


पाप 


या 


क्रमांक - अका-जिपपंसनि - कक्ष- ८ - कावि - ४१९ - २०१६ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ जिपपंस - २०१६-प्र. क्र . १६- का -७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ व दिनांक २६-०८-२०१६ 
च्या आदेशान्वये यांनी अमरावती पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे प्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८, पोट- कलम ( २) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्र . रानिआ -जिपपंस- २०१६-प्र .क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ 
प्रपत्र -३ व दिनांक २६-०८- २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र-१ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी अमरावती पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखुन ठेवावयाच्या जागा ) राखुन ठेवावयाच्या जाग 

आहेत . 
( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची एकूण संख्या 

१० 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. - ०६ 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून । 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक (२)मधील ( अ),( ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित 

जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 

०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

निरंक 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०२ 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी 

7पसाधारणस्त्रियासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


२ . त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१६-प्र .क्र . १६- का - ७ , 
दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ व अधिसूचना दिनांक २९ - ०९ - २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा. अधि . ५ वा ) च्या कलम ५८ चा पोट- कलम (१) चा खंड ( अ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करित असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
निर्वाचक गणामध्ये निर्दिष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरचा पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 

तालुका - अमरावती 
निर्वाचक गणाचा प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
क्रमांक व नाव 

जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता राखीव जागा 


४७. शिराळा ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र – अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 

( १) शिराळा, (२) अंतोरा ,(३ ) सावंगा, (४) ब्राम्हणवाडा भगत , 
( ५ ) देवरा , (६ ) देवरी 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
४८ . यावली शहीद ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - सर्वसाधारण 

( १) यावली शहीद, ( २) डवरगाव , (३ ) चिचखेड , (४ ) करजगाव , 
( ५) नांदुरा पिंगळाई , (६ ) ब्राम्हणवाडा गोविंदपूर , ( ७) धानोरा कोकाटे 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
४९ . माहुली जहांगीर ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - ना . मा . प्र . 

( १) माहुली जहांगीर, ( २) सालोरा खुर्द, (३ ) वाघोली , (४ ) केकतपूर , 
( ५) कापूसतळणी , (६) डिगरगव्हाण (७) पिंपळ विहीर 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
५० . नांदगाव पेठ ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - सर्वसाधारण 

( १ ) नांदगाव पेठ 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
५१. पुसदा ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - अनुसूचित जाती 

( १) पुसदा, (२) टेंभा, (३ ) नांदुरा ( बु.) (४ ) रोहणखेडा , 
( ५ ) नांदुरा लष्करपूर ( ६ ) नया अकोला 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
५२ . कठोरा ( बु.) ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - सर्वसाधारण ( स्त्री ) 

( १) कठोरा ( बु.), ( २) टाकळी जहांगीर , ( ३) कठोरा खु ., 
( ४) गोपाळपूर , (५ ) आमला, (६ ) वडगाव मोहोरे , ( ७) बोरगाव धर्माळे 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
५३ . वलगाव ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र — ना . मा . प्र. ( स्त्री ) 

( १ ) वलगाव 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
५४ . रेवसा ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - अनुसूचित जमाती 

( १) रेवसा,( २) कामुंजा,( ३) कुंड सर्जापूर , (४) सुकळी, (५) वनारशी , 
( ६ ) लोनटेक , (७) पिंप्री,( ८) काटआमला,(९ ) मलकापूर 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 

(२ ) 


( १ ) 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


५५. मासोद 

( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र — 
( १) मासोद ,(२) पिंपळखुटा, (३) बोडणा, (४) पोहरा, (५) इंधला 
( ६ ) शेवती जहांगीर , ( ७) जळका, (८ ) सावर्डी 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 
५६. अंजनगाव बारी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - 

( १) अंजनगाव बारी , (२) पार्डी, (३) वडगाव जिरे, (४) ऊदखेड , 
( ५) भानखेडा ( बु.) ( ६ ) भानखेडा ( खु .), ( ७) कस्तुरा , 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . १५५ . 

___ मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१६-प्र .क्र .१६- का .- ७, दिनांक १८- ८- २०१६, प्रपत्र-३ व 
दिनांक २६- ८ - २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र - १ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ च्या महा . ५ वा ) 
च्या कलम ५८ , पोट- कलम (१ ), खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अचलपुर पंचायत 
समितीच्या जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि ज्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक 
गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक अका-जिपपंसनि-कक्ष- ८- कावि - ३३८ - २०१६, दिनांक १०- १०- २०१६ 
अन्वये आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट-कलम (१ ) चा खंड 
( अ) मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोट- कलम ( १ ) चा खंड ( अ ) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६- प्र .क्र . १६- का - ७ , दिनांक १८ - ८ - २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 

अचलपुर पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 

आदेश 
क्रमांक - अका-जिपपंसनि - कक्ष- ८ - कावि - ४२० - २०१६ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१६-प्र . क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ व दिनांक २६-०८ - २०१६ 
च्या आदेशान्वये यांनी अचलपुर पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट -कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्र . रानिआ - जिपपंस -२०१६-प्र .क्र . १६- का -७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ , 
प्रपत्र -३ व दिनांक २६-०८ - २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र-१ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी अचलपुर पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


१० 


.. 


.. 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


२५ 


: 


०५ 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा . 


( ४) उपरोक्त क्र . (३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ ),( ब) , ( क ) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


२ . त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , यांचेकडील क्रमांक रानिआ-जिपपंस -२०१६-प्र.क्र . १६- का - ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , 
२०१६ व अधिसूचना दिनांक २९- ०९ - २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , 
१९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ चा पोट- कलम ( १) चा खंड ( अ) खाली मी, किरण गित्ते , अमरावती जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी याद्वारे 
उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करून असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट 
करीत आहे . 


३ . या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
तालुका - अचलपुर 

प्रदेशाची व्याप्ती 


निर्वाचक गणाचा 


क्रमांक व नांव 


अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांकरीता राखीव जागा 


( १ ) 


(३ ) 


ना . मा .प्र . ( स्त्री ) 


(२ ) 
५७- धामणगाव गढी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. धामणगाव गढी, २. वझ्झर , ३. पिंपळखुटा, ४ देवगाव , 
५. हनवतखेडा, ६. एकलासपूर, ७. सावळी दातुरा . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 
५८ - गौरखेडा ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. गौरखेडा , २. धोतरखेडा, ३. मल्हारा, ४ निमकुंड, ५. बेलखेडा 


अनुसूचित जाती 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


५९ - कांडली 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. कांडली , २. पांढरी , ३. सालेपूर , ४ कोठारा . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


अ - एक - अ - ७-( १५०८ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( ३) 


६० - कविठा बु . 


सर्वसाधारण 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. कविठा बु., २. घोडगाव , ३. अंबाडा कंडारी, ४. खेल देवमाळी, 
५. नारायणपूर, ६. जवर्डी, ७. भूगाव , ८ . बोरगाव पेठ , 
९ . रामापूर बेलज . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


६१ - पथ्रोट 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


१ . पथ्रोट , २ . जवळापूर . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


६२- परसापूर 


सर्वसाधारण 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. परसापूर , २. निमदरी , ३. कासमपूर , ४ उपातखेडा, ५. दर्याबाद , 
६ . रामापुर बु., ७. वाघडोह . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


६३-शिंदी बु . 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


सर्वसाधारण 


१ . शिदी बु ., २ . काकडा, ३ . कुष्ठा बु ., ४ कुष्ठा खु . , 


५. तुळजापूरजंहा , ६ . टवलार . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


६४ - वडगाव फ . 


ना . मा .प्र . ( स्त्री ) 


१. वडगाव फ ., २. खांजमानगर , ३. हरम , ४ भिलोना , 
५. निजामपूर, ६. बोर्डी, ७. बोपापूर , ८. चमक बु ., ९ चमक खु . 
१० . नायगाव . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


६५- रासेगाव 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. रासेगाव , २. कोल्हा, ३. येवता, ४. दोनोडा , ५. खैरी , ६. इसापूर , 
७. वडनेर भु., ८ . बळेगाव , ९ . चौसाळा, १०. बोरगाव दोरी, 
११. वासनी बु., १२. वासनी खु . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


६६- असदपूर 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


ना . मा . प्र . 


१. असदपूर , २. शहापूर , ३.निंभारी, ४. सावळापूर , ५. येसुर्णा, 
६ . येलकी, ७. सावळी बु., ८ . हिवरापुर्णा. 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि .पु.), म. शा . रा .,अ .क्र . १५६ . 
___ मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०१६-प्र .क्र . १६- का .७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६, प्रपत्र 

दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ सुधारित तक्ता प्रपत्र - १ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा 
महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट - कलम ( १ ) खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धारणी 

क्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणेस्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक 
गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक - अका-जिपपसंनि- कक्ष- ८ - कावि - ३३९ - २०१६ , दि . १० ऑक्टोबर २०१६ अन्वये 
आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट -कलम ( १ ) च्या खंड ( अ ) 
मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या 
हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोट- कलम ( १) च्या खंड ( अ) सह राज्य 
निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ -जिपपस - २०१६- प्र . क्र .- १६- का - ७-दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


धारणी पंचायत समिती- अंतीम प्रभाग रचना 

आदेश 
क्रमांक अका-जिपपंसनि - कक्ष-८ - कावि - ४२१ - २०१६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५वा ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसचना क्रमांक रानिआ -जिपपंरम - 20 

धिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१६- प्र . क्र .१६- का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ व २६ ऑगस्ट , २०१६ च्या 
आदेशान्वये त्यांनी धारणी पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 


०८ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५वा ) च्या कलम ५८ च्या पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१६- प्र .क्र . १६- का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ , 
प्रपत्र -३ व दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ सुधारित तक्ता प्रपत्र -१ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी धारणी पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

: १० 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी 

०९ 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ) अनुसूचित जाती 

निरंक 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्र . ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ) , ( ब), ( क ) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ ) अनुसूचित जाती 

निरंक 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

निरंक 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०१ 


०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ -जिपपंस -२०१६-प्र.क्र .१६- का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , 
२०१६ व अधिसूचना दिनांक २९ सप्टेंबर , २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५वा ) च्या कलम ५८ , पोट - कलम ( १ ) , खाली मी , किरण गित्ते , अ 
पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचितमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निश्चित करून असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती, अनसचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखन ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे 


३. या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 

तालुका धारणी 
निर्वाचक गणाचा 

प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती / 
क्रमांक व नांव 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 

स्त्रियांकरीता राखीव जागा 
( १ ) 
६७- कुटंगा ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र अनुसूचित जमाती स्त्री 

१ . कुटंगा, २. चटवाबोड , ३ . बैरागड , ४ . चौराकुंड , 
५. रंगुबेली , ६ . भोडीलावा , ७. काटकुंभ . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक . 
६८ - हरिसाल ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र अनुसूचित जमाती 

१ . हरिसाल , २. जांबु, ३. राणामालुर , ४. नांदुरी , ५. मांगीया . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


६९- दुणी 


अनुसूचित जमाती 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- 
१ . दुणी , २. कारादा, ३ . काकरमल , ४ . चाकर्दा, ५. हरदोली . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


७० -दिया 


अनुसूचित जमाती 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. दिया , २. धारणमहू , ३. टिंग- या , ४. टेंबली , ५ . राणीतंबोली 
६ . मांडवा 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक . 


७१ - गौंडवाडी 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ . गौंडवाडी , २. कमलखार , ३. खा - याटेंभरु , 
४. चिचघाट, ५. रत्नापूर , ६. धुळघाट रोड . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक . 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१. शिरपूर, २. खापरखेडा, ३. कुसूमकोट बु. ४. दाबींदा , 
५ . पानखाल्या, ६ . भोकरबर्डी. 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


७२ -शिरपूर 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


७३ -टिटंबा 


अनुसूचित जमाती 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ .टिटंबा, २. सालई , ३. बोबदो , ४.बिबामल , ५. झिल्पी , 
६ . घुटी . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( १ ) 


७४ - मोगर्दा 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


ना . मा . प्र . 


१. मोगर्दा, २. बेरदाबल्डा , ३. तातरा , ४ . झापल , ५. बिजुधावडी 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक . 


७५- राणीगांव 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


१. राणीगांव , २. धुळघाट रेल्वे, ३. बिरोटी , ४ . गोलाई , 
५ . राणीपीसा , ६. हिराबंबई , ७. चेंडो , ८. दादरा , 
९ . जामपाणी , १० . रेहट्या . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


७६- सावलीखेडा 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


सर्वसाधारण स्त्री 


१. सावलीखेडा, २. नागझिरा , ३. सुसर्दा, 
४ . सादाबाडी , ५. डाबका , ६ . राजपूर . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ .वि . पु .) , म . शा . रा ., अ .क्र . १५७ . 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०१६ -प्र. क्र . १६- का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६, प्रपत्र 
३ व दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ सुधारित तक्ता प्रपत्र -१ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा 
महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट-कलम ( १) खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अंजनगाव 
सुर्जी पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या 
निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते 
निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक - अका -जिपपसंनि- कक्ष- ८- कावि -३४०- २०१६, दि . १० ऑक्टोबर २०१६ 
अन्वये आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट - कलम ( १ ) च्या खंड 
( अ ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोट -कलम ( १) च्या खंड ( अ ) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ -जिपपस - २०१६-प्र.क्र .-१६- का -७-दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


अंजनगाव सुर्जी पंचायत समिती - अंतीम प्रभाग रचना 


आदेश 


क्रमांक अका-जिपपंसनि - कक्ष- ८ - कावि- ४२२ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस -२०१६-प्र .क्र . १६- का .७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ व २६ ऑगस्ट , २०१६ च्या 
आदेशान्वये यांनी अंजनगांव सुर्जी पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 
अ- एक - अ -८ ( १५०८ ) . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५वा) च्या कलम ५८ च्या पोट- कलम ( २ ) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यानी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०१६ - प्र . क्र . १६- का . ७ , दिनांक १८ ऑगस्ट , 
२०१६, प्रपत्र-३ व दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ सुधारित तक्ता प्रपत्र -१ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी अंजनगांव सुर्जी पंचायत समितीच्या बाबतीत 
खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित 
केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्र . (३) पैकी वरील क्रमांक (२ ) मधील ( अ),( ब),( क ) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०१ 


___ ०२ 


०१ 


निरंक 


०१ 


२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ-जिपपंस - २०१६-प्र .क्र .१६- का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , 
२०१६ व अधिसूचना दिनांक २९ सप्टेंबर, २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५वा) च्या कलम ५८ , पोट- कलम ( १), चा खंड ( अ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे 
उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचितमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करून असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 
३. या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 

तालुका अंजनगांव सुर्जी 
निर्वाचक गणाचा 

प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती/ 
क्रमांक व नांव 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांकरीता राखीव जागा 


सर्वसाधारण 


( १ ) 

( २ ) 
७७- खानमपूर पांढरी ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. खानमपूर पांढरी , २. हुसेनपूर खोडगांव, ३. बोराळा 
४ . शेलगांव , ५ . टाकरखेडा मोरे , ६ . धनेगांव . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


३१ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


(१ ) 


७८ - कापुसतळणी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


सर्वसाधारण स्त्री 


१. कापुसतळणी , २. पोही, ३. चिंचोली शिंगणे , 
४ . जवळा बु . ५ . कसबेगव्हाण , ६ . साखरी . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक . 


अनुसूचित जाती स्त्री 


७९ -निमखेड बाजार ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. निमखेड बाजार , २.हिरापूर , ३. खिराळा, ४. लखाड, 
५ . तुरखेड , ६. चौसाळा, ७. दहिगांव खुर्द. 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक . 


८० -भंडारज 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


ना . मा . प्र . स्त्री 


१. भंडारज , २. मलकापूर बु., ३. अडगांव खाडे, ४. हसनापूर पार्डी, 
५. गावंडगांव बु . ६ . हिंगणी, ७. कारला, ८ . जवर्डी, ९ . काळगव्हाण , 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक . 


८१ - सातेगांव 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


ना . मा . प्र . 


१. सातेगांव , २. हंतोडा , ३. विहीगांव बु., ४. मु- हा बु . 
५ . वरुड खु . ६ . चिंचोली बु., ७. चिंचोली खुर्द. 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक . 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


८२- कोकर्जा 


अनुसूचित जाती 


१ . कोकर्डा, २ . सोनगांव , ३ . खिरगव्हाण , ४ . पिंपळगव्हाण , 
५ . एकलारा, ६. वनोजा , ७. कुंभारगाव बु . ८ .निंभारी, ९ . खासपूर , 
१० . कोतेगांव , ११. हयापूर , १२ . लाखनवाडी , १३ . घोडसगाव , 
१४ . कमालपूर तरोडा . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक . 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ .वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १५८ . 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१६-प्र .क्र . १६- का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६, प्रपत्र 
३ व दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ सुधारित तक्ता प्रपत्र -१ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा 
महा. ५ वा) च्या कलम ५८ , पोट- कलम (१) खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दर्यापुर 
पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक 
गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसह) 

ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक - अका-जिपपसंनि - कक्ष- ८ - कावि - ३४१- २०१६ , दि . १० ऑक्टोबर २०१६ अन्वये 
आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट कलम ( १) च्या खंड ( अ ) 
मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या 


जागा रार 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४, शके १९३८ 


हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोट - कलम ( १ ) च्या खंड ( अ ) सह राज्य 
निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६- प्र .क्र .- १६- का - ७-दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


दर्यापूर पंचायत समिती - अंतीम प्रभाग रचना 


आदेश 


क्रमांक अका-जिपपंसनि- कक्ष- ८ - कावि - ४२३ - २०१६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०१६-प्र .क्र . १६ - का .- ७, दिनांक १८ -८- २०१६ व २६-८ -२०१६ च्या आदेशान्वये 
यांनी दर्यापुर पंचायत समितीच्या बाबतीत बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 

आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट- कलम ( २) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१६-प्र.क्र . १६ - का .- ७, दिनांक १८ -८- २०१६ , प्रपत्र 
३ व दिनांक २६-८ - २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र- १ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी दर्यापुर पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्या प्रमाणे अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियासांठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरुन राखून ठेवावयाच्या जागा ) रारवून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


१ . निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 


२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


३ . स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
४. उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ),(ब), ( क ) 

येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
५. सर्वसाधारण महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१६-प्र .क्र . १६- का - ७ , 
दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ व अधिसूचना दिनांक २९ सप्टेंबर २०११ अन्वये प्रदान केलेच्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ च्या पोट- कलम ( १ ) चा खंड ( अ ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करून असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
निर्वाचक गणामध्ये निर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


33 


३. या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
तालुका दर्यापूर 


प्रदेशाची व्याप्ती 


निर्वाचक गणाचा 
क्रमांक व नाव 


अनुसूचित जाती / 
अनुसूचित जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्र्यिांकरिता 

राखीव जागा 


( १ ) 


( ३ ) 


८३- वडनेर गंगाई ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


अनुसूचित जाती 


( १ ) वडनेर गंगाई, ( २) वरुड बु . (३ ) एरंडगाव , ( ४ ) घोडचंदी, ( ५) ऊमरी 
ममदाबाद ,( ६) ऊमरी ईतबारपूर , (७) वडाळगव्हाण . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


८४- येवदा 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


८५- लेहगाव 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) येवदा, (२) पिंपळखुटा,( ३) सासन बु.,(४) सांगळुद ,( ५) तेलखेडा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) लेहगाव, (२) नाचोना, (३) ईटकी, (४) पेठईतबारपूर, (५) माहुली धांडे , 
( ६ ) कान्होली , ( ७) कोळंबी, ( ८ ) बेलोरा , (९ ) नरदोडा . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक 


सर्वसाधारण स्त्री 


ना . मा . प्र . 


सर्वसाधारण 


८६- खल्लार ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) खल्लार , (२) रामगाव , (३ ) नालवाडा , (४ ) माटरगाव ,( ५) आराळा , 
( ६) बोराळा, ( ७) म्हैसपूर मोचर्डा, ( ८ ) चंद्रपूर , (९ ) घडा . ( १० ) बेंबळा बु . 
( ११) सांगवा बु., ( १२) महिमापूर, (१३) ऊपराई , ( १४ ) वडुरा . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक 
८७-शिंगणापूर ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १ ) शिंगणापूर , ( २ ) दारापूर , ( ३ ) चंडीकापुर , ( ४ ) मार्कंडा, ( ५ ) डोंगरगाव , 
( ६) गौरखेडा ,( ७) नांदेड बु.,( ८) नरसिंगपुर ,( ९) नायगाव , 
( १० ) जसापूर . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 
८८ - गायवाडी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) गायवाडी, (२) शिंगणवाडी , ( ३) थिलोरी, (४ ) कळमगव्हाण, (५ ) कळाशी , 
( ६) खैरी, ( ७) शिरजदा, (८ ) आमला . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक 
८९-पिंपळोद ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) पिंपळोद ,(२) जैनपूर , (३) लोतवाडा ,(४) सुकळी, (५) चांडोळा , 
( ६ ) भामोद , ( ७) अडुळा बाजार , (८ ) नांदरुण , (९ ) सासन रामापुर . 
(ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती स्त्री 


अ -एक- अ -९ ( १५०८ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( १ ) 


९० - रामतिर्थ 


ना . मा . प्र . स्त्री 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) रामतीर्थ, (२ ) रुस्तमपूर , (३ ) करतखेडा , ( ४) सामदा, (५ ) लासुर , 
( ६ ) टोंगलाबाद ,( ७) गोळेगाव , ( ८) शिवर बु., (९) धामोडी , ( १० ) हिंगणी 
मिापूर , (११ ) पनोरा , ( १२) टाकळी . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि .पु .), म. शा . रा., अ .क्र . १५९ . 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१६-प्र.क्र . १६- का .७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६ , प्रपत्र 
३ व दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ सुधारित तक्ता प्रपत्र-१ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा 
महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट - कलम ( १ ) खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भातकल 
पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक 

ती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखन ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक 
गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक - अका-जिपपसंनि- कक्ष- ८- कावि -३४२- २०१६ , दि . १० ऑक्टोबर २०१६ अन्वये 
आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा . ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट कलम ( १) च्या खंड ( अ ) 
मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या 
हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८ , पोटकलम ( १ ) च्या खंड ( अ) सह राज्य 
निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६- प्र .क्र .- १६- का - ७-दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


भातकुली पंचायत समिती - अंतीम प्रभाग रचना 

आदेश 


क्रमांक अका-जिपपंसनि -कक्ष-८ - कावि - ४२४ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०१६-प्र .क्र .१६- का .- ७, दिनांक १८ -८- २०१६ व २६-८ -२०१६ च्या आदेशान्वये 
यांनी भातकुली पंचायत समितीच्या बाबतीत बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 

___ आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८, पोट- कलम ( २) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०१६-प्र .क्र .१६- का .- ७, दिनांक १८ -८ - २०१६ , प्रपत्र 
३ व दिनांक २६- ८- २०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र -१ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी भातकुली पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्या प्रमाणे 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियासांठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरुन राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
१ . निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

निरंक 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६ / अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


३५ 


3 . 


स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील ( अ),( ब), ( क ) 
येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


निरंक 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


५ . सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


२ . त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६- प्र . क्र .१६- का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , 
२०१६ व अधिसूचना दिनांक २९ सप्टेंबर , २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ५८ , पोट- कलम ( १ ) चा खंड ( अ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचितमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करून असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 

३. या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
तालुका भातकुली 

प्रदेशाची व्याप्ती 


निर्वाचक गणाचा 
क्रमांक व नाव 


अनुसूचित जाती / 
अनुसूचित जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्र्यिांकरिता 

राखीव जागा 


__ ( ३) 


९१- साऊर 


सर्वसाधारण स्त्री 


( २) 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) साऊर , (२) रामा,(३) टाकरखेडा संभु, (४) जळका, (५) देवरी 
( ६) आष्टी . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


९२- खारतळेगाव 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

सर्वसाधारण 
( १) खारतळेगाव ,(२) कामनापूर , (३) मार्की,(४) हातखेडा , (५)विर्शी 
( ६) वायगाव, ( ७) बैलमारखेडा, ( ८) धामोरी , (९) अळणगांव . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

ना . मा . प्र . 
( १) वाठोडा शु . ( २) सोनारखेडा, ( ३ ) निरुळ गंगामाई , ( ४) वाकी रायपूर , 
( ५ ) अचलवाडी, ( ६ ) वातोंडा , ( ७) पोहरा , (८ ) पुर्णानगर. 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 


९३- वाठोडा शु . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


९४ - खोलापूर 


अनुसूचित जाती स्त्री 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) खोलापूर ( २) नावेड, ( ३ ) बोरखडी खुर्द, ( ४ ) म्हैसपूर , ( ५) कुमागड . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक 


९५- आसरा 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

अनुसूचित जाती 
( १) आसरा , ( २) सायत , ( ३) जसापुर , ( ४ ) खालकोनी , ( ५) नांदेड खु , 
( ६) हरताळा, ( ७) हरतोटी, (८ ) कानफोडी ,( ९) गणोजा देवी , ( १० ) दाढी. 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


९६-निभा 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

ना . मा . प्र . स्त्री 
( १) निभा ( २) कुंड खुर्द, ( ३) हातुर्णा, ( ४ ) गौरखेडा , ( ५) कवठा बहाळे , 
( ६) परलाम, ( ७) गणोरी, ( ८) बहादरपूर, (९) शिवणी बु. ( १० ) ऊत्तमसरा . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


भाग १- अ ( असा .) ( अ .वि . पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . १६० . 


__ मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र.क्र . १६- का .७, दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१६, प्रपत्र 
३ व दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ सुधारित तक्ता प्रपत्र-१ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा 
महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट - कलम (१) खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नांदगांव 
खंडेश्वर पंचायत समितीच्या जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करीत आहे आणि 
त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील , 
ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक - अका-जिपपसंनि -कक्ष-८ -कावि- ३४३-२०१६, दि . १० ऑक्टोबर २०१६ 
अन्वये आदेशाचा प्रारूप मसुदा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट कलम ( १) च्या खंड 
( अ) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम ५८, पोटकलम (१) च्या खंड ( अ) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्ताचा आदेश क्रमांक रानिआ-जिपपस -२०१६-प्र . क्र .-१६- का - ७-दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


नांदगांव खंडेश्वर पंचायत समिती - अंतीम प्रभाग रचना 


आदेश 


क्रमांक अका -जिपपंसनि -कक्ष-८ - कावि- ४२५- २०१६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस - २०१६-प्र . क्र . १६- का .- ७, दिनांक १८- ८ -२०१६ व २६-८ - २०१६ च्या आदेशान्वये 
यांनी नांदगांव खंडेश्वर पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे . 


आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम ५८ , पोट- कलम ( २) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र.क्र . १६ - का .-७, दिनांक १८ -८-२०१६, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


प्रपत्र- ३ व दिनांक २६ - ८ -२०१६ सुधारीत तक्ता प्रपत्र -१ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी नांदगांव खंडेश्वर पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियासांठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरुन राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

१ . निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 


. 


अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


.. . 


निरंक 


. 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 


cc 


उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २ ) मधील ( अ), ( ब) , ( क ) 
येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील. 


० 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

निरंक 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
५ . सर्वसाधारण स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२ . त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ -जिपपंस- २०१६- प्र . क्र .१६- का . ७, दिनांक १८ ऑगस्ट , 
२०१६ व अधिसूचना दिनांक २९ सप्टेंबर , २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ५८ , पोट- कलम ( १ ), चा खंड ( अ) खाली मी , किरण गित्ते , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करून असून ज्या मतदार गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट 
करीत आहे . 


३. या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


तालुका नांदगाव खंडेश्वर 


प्रदेशाची व्याप्ती 


निर्वाचक गणाचा 
क्रमांक व नाव 


अनुसूचित जाती/ 
अनुसूचित जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरिता 

राखीव जागा 


( १ ) 
१११- लोणी 


सर्वसाधारण 


( २) 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
( १) लोणी ,( २) फुलआमला, (३) दाभा (४ ) दहिगांव , ( ५)टाकळी बु., 
( ४ ) पाळा, ( ५) बेलोरा हिरापूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


अ- एक- अ- १० ( १५०८ ). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २५ , २०१६/ अग्रहायण ४ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 


( १ ) 


सर्वसाधारण स्त्री 


ना . मा .प्र . स्त्री 


११२- धानोरा फसी ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

(१) धानोरा फसी,(२) सार्सी,(३) वाटपूर , (४) वडुरा , (५) सिद्धनाथपूर 
( ६) शेलुगूड , (७) हिवरा बु. (८) ढवलसरी . 

( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 
११३- जनुना ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) जनुना,( २) जळू, (३) जामगांव , (४) जावरा, (५) खिरसाना 
( ६) सावनेर , ( ७) कोठोडा , ( ८ ) भगुरा, ( ९ ) माहुली चोर. 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 
११४ - फुबगांव ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) फुबगांव , (२ ) वाघोडा , (३ ) म्हसला , (४ ) सातरगांव , ( ५) कंझरा , 
( ६) येणस , ( ७) येरंडगाव , (८ ) अडगांव बु. . 

( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 
११५-धानोरा गुरव ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) धानोरा गुरव ,( २) शिरपूर , (३) मोखड , (४) नांदसावंगी ,( ५) रोहणा, 
( ६ ) पिंपळगांव बैनाई , ( ७ ) कोदोरी, ( ८ ) खंडाळा खुर्द , ( ९ ) पहर , 
( १० ) कणी मिापूर , ( ११ ) एकलासपूर , ( १२ ) पळसमंडळ . 


ना . मा . प्र . 


अनुसूचित जाती स्त्री 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक 


अनुसूचित जाती 


११६-मंगरुळ चव्हाळा ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १ ) मंगरुळ चव्हाळा ,( २ )चिखली वैद्य , ( ३) शिवणी, ( ४ ) धानोरा शिक्रा, 
( ५ ) येवती , ( ६ ) धामक , ( ७ ) बेलोरा, ( ८ ) शेलु नटवा . ( ९ ) सुलतानपूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


सर्वसाधारण स्त्री 


११७- वाढोणा रामनाथ ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

( १) वाढोणा रामनाथ ,(२) पापळ, (३) कोहळा जटेश्वर ,( ४) लोहगाव , 
( ५ ) पिंपरी निपाणी , ( ६ ) साखरा , ( ७) काजना . 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र- निरंक 


११८ - सालोड 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


सर्वसाधारण 


( १) सालोड , (२ ) खानापूर , ( ३) वेणी गणेशपूर , (४) शिवरा , 
( ५) पिंपळगाव निपाणी, ( ६ ) खेडपिंप्री , ( ७) पिंपरी गावंडा , 
( ८ ) पूसनेर, ( ९ ) वडाळा . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र-निरंक 


अमरावती : 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


